जलसंपदा विभागातील सहायक अभियंता श्रेणी-१ 
(स्थापत्य) गट-अ या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२४ 
रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची...... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : सअज्ये २०२४ /प्र.क्र.३१/आ(साने), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ जून, २०२४ 


शासन परिपत्रक 


जलसंपदा विभागातील सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची तयार करण्यात आली असून, ती या 
परिपत्रकासोबत परिशिष्ट “अ” येथे जोडण्यात आली आहे. सदरहू ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दिनांक १३.०७.२०२१ मधील 
सूचनांनुसार तयार करण्यात आली आहे. 
२. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 


३. जलसंपदा विभागातील सर्व विभागप्रमुखांना कळविण्यात येते की, त्यांनी प्रस्तुतची ज्येष्ठतासूची 
यादीतील सर्व अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी. सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्था.) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत काही हरकती/सूचना असल्यास त्या दिनांक ३१.०७.२०२४ पर्यंत 
संबंधित विभागप्रमुखांच्या अभिप्रायांसह शासनास सादर कराव्यात. विहित कालावधीत आक्षेप/माहिती 
प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत नमूद केलेला तपशील बरोबर असल्याचे गृहित धरुन अंतिम 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येईल. 

४. सदर झासन परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०२४०६२७१६०४५६९८२७ असा आहे. तसेच सदरचे शासन परिपत्रक जलसंपदा विभागाच्या 
wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करण्यात आले आहे. संबंधितांनी तेथून 
त्याची प्रत प्राप्त करुन घेवून आवश्‍यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


BAPUSAHEB RAMDAS 
SONAWANE 


(बापूसाहेब रा.सोनवणे) 
सोबत :- परिशिष्ट-अ अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१) सचिव (लाक्षेवि)/सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
२) सर्व महासंचालक/कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 


शासन निर्णय क्रमांकः सअज्ये २०२४ /प्र.क्र.३१/आ(संनि), 


3 
8 


LN oS: 


9 
é 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
8) 


सर्व मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलसंपदा विभाग. 

सर्व विभागप्रमुख/कार्यालय प्रमुख, जलसंपदा विभाग. 

मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 

मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 

सह सचिव (सेवा)/उपसचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


कक्ष अधिकारी आ (वर्ग-१)/आ(वर्ग-२), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


संग्रहार्थ/कार्यासन आ(संनि) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


RATS अ 


शासन परिपत्रक , जलसंपदा विभाग क्रमांक : सअज्ये-२०२४/प्र.क्र.३१ /आ(संनि), दिनांक 09.09.2028 सोबतचे सहपत्र 


संवर्गाचे नाव -सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य), गट-अ 


सहायक कार्यकारी अभियंता (स्था.) 


यांचे नांव 


संबंधित 
पदावरील 
नियुक्तीचा 

दिनांक 


जन्मदिनांक 


म.लो.आ..े ज्या प्रवर्गातून 
शिफारस केली तो प्रवर्ग 


संवर्गात 
प्रत्यक्ष रूजू 
दिनांक 


सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 


१२ 


सरळसेवा 


१०.०१.१९९५ 


०२.०१.२०२३ 


०२.०१.२०२३ |३१.०१.२०५३ 


स.का.अ.(स्था.) सा.बां.वि. 
करीता कार्यमुक्त 
दि.१.१.२०२४ (म.पू.) 


. मयूर महेंद्र अरोडा 


सरळसेवा 


०४.०३.१९९६ 


०२.०१.२०२३ 


०२.०१.२०२३ |३१.०३.२०५४ 


स.का.अ.(स्था.) सा.बां.वि. 
करीता कार्यमुक्त 
दि.१.१.२०२४ (म.पू.) 


. शुभम सत्यवान शिदे 
. विनायक विरुपाक्ष देसाई 


०२.०५.१२९९५ 
२२.०९.१९९५ 


खुला 


आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक 


०२.०१.२०२३ 
०२.०१.२०२३ 


०२.०१.२०२३ |३१.०५.२०५३ 


परिवी 


.सुयोग सुरेशराव रुईकर 
- पूर्णचंद्र नरहरी ब्राम्हनकर 


२६.०७.१९९५ 
०४.०४.१९९६ 


इतर मागास वर्ग 
इतर मागास वर्ग 


इतर मागास वर्ग 
इतर मागास वर्ग 


०२.०१.२०२३ 
०२.०१.२०२३ 


. रितेश रमेश अदलिगे 
श्रीम. हर्षदा अशोक चाफेकर 


२१.०९.१९९६ 
१२.१२.१९९४ 


इतर मागास वर्ग 
खुला (महिला) 


इतर मागास वर्ग 
इतर मागास वर्ग (महिला) 


०२.०१.२०२३ 
०२.०१.२०२३ 


०२.०१.२०२३ |३१.१२.१९५२ 


श्रीम. राजेश्वरी माधव काकड 


२४.०१.१९९७ 


खुला (महिला) 


भटक्या जमाती (ड) (महिला) 


०२.०१.२०२३ 


०२.०१.२०२३ |३१.०१.२०५५ 


स.का.अ.(स्था. 
करीता कार्यमुक्त 


श्रीम. सुरभी दिगंबर आस्कर 
. प्रियेश चंद्रशेखर गेडाम 


२७.०१.१९९८ 
99.08.9883 


इतर मागास वर्ग (महिला) 
अनुसूचित जाती 


इतर मागास वर्ग (महिला) 
अनुसूचित जाती 


०२.०१.२०२३ 
०२.०१.२०२३ 


०२.०१.२०२३ |३१.०१.२०५६ 


. प्रफुल्ल दिलीप राठोड 
श्रीम. प्रगती सुरेशराव गावतुरे 


१०.०६.१९९६ 
०१.०५.१९९४ 


विमुक्‍त जाती (31) 
इतर मागास वर्ग (महिला) 


विमुक्‍त जाती (1) 
इतर मागास वर्ग (महिला) 


०२.०१.२०२३ 
०२.०१.२०२३ 


श्रीम. शिवनंदा गौरीशंकर स्वामी 
. गुणवंत तानाजी शेलार 


०९.०२.१९९७ 
24.92.9884 


अनुसूचित जाती (महिला) 
खुला (दिव्यांग) 


अनुसूचित जाती (महिला) 
खुला (दिव्यांग) 


०२.०१.२०२३ 
०२.०१.२०२३ 


. विशाल अशोक घोडे 


२६.०७.१९९५ 


अनुसूचित जमाती 


अनुसूचित जमाती 


०२.०१.२०२३ 


